महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी,मुंबई 
या कार्यालयास सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षासाठी अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ०५/०८/२०१९ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त्‌ विभाग क्रमांक : अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ 
दि.८.७.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्रमांक : : अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७ 
दि.२३.७.२०१९ 


३) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक : पंसाअ-२०१९/प्र.क्र. ३/पंजाबी 

अकादमी/का-५ दि.३.८.२०१९ 
प्रस्तावना :- 

राज्यात पंजाबी भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पंजाबी 
साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबीकरिता वरील संदर्भ क्र.३ येथील 
शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून रु.३,००,०००/-(अक्षरी रूपये 
तीन लाख ed) खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी ऑगस्ट ते 
डिसेंबर,२०१९ या ५ महिन्याकरिता sash असणारे अनुदान वितरीत करण्यास वरील संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन पूरक पत्रकान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बाब विचारात घेता, 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या बाबीकरिता सन 
२०१९-२० मध्ये “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) 
(०२) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना(अनिवार्यी,(२२०५ ३५९१)” या 
लेखाशिर्षाखाळी मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५,००,०००/-(अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) 
अनुदानापैकी ऑगस्ट ते डिसेंबर,२०१९ या ५ महिन्याच्या मर्यादित कालावधीसाठी रु.३,००,०००/- 
इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध असल्याने रु. ३,००,०००/- (रुपये तीन लाख फक्त) इतके 
अनुदान माहे ऑगस्ट,२०१९ ते डिसेंबर,२०१९ या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमी, मुंबई या कार्यालयास वितरीत करण्यात येत आहे. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी मंजूर खर्च विहित मर्यादेत राहिल याची दक्षता 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंजाबी -२०१९/प्र.क्र.३/पंसाअ /का-५ 


२. सदर रकमेचा ईसीएस (Cs) अवर सचिव(१, तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी,अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावाने काढण्यात यावा.तसेच 
विभागातीळ उपसचिव (आस्थापना) यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र. SSE १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन 
(००) (०२) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची आस्थापना(अनिवार्य),(२२०५ 3489)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
४. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र wey पंजाबी साहित्य्‌ अकादमी,मुंबई यांनी 
सदर खर्चाचे तपशील व निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर करणे 
अनिवार्य राहिल. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्रमांक: अर्थस-२०१९/प्र.क्र.९२/ 
अर्थसंकल्पू-३, दि.८.७.२०१९ अन्वये प्राप्त अधिकाराखाली निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन 
परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व परिच्छेदांची तसेच सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या 
परिशिष्टातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आळेली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
SUSE करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०१९०८०७११४२५७२४१४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Mahesh 5१03500/॥ पान 
Choukekar ग 


083897९531 


Sadashiv Choukekar 
05'30 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल 9/2 (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अवर सचिव (का-७)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 
७. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
९. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई. 
१०.प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


